कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ ची 
तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: जेएलई-१११५/प्र.क्र. ३९९ /तुरुंग-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ डिसेंबर, २०१५. 


संदर्भ: शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७२/तुरुंग-१, दिनांक १९.०६.२०१३ 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक 

०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. 
सदर जेष्ठतासूची सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ 
मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे 
२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक 
०१.०१.२०१५ ची प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक, जिल्हा 
कारागृह, वर्ग-१ संवर्गातील सर्व अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिका-यांसह) 
निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. कारागृह 
उपमहानिरीक्षकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती 
कारागृह महानिरीक्षणालयाकडे असलेल्या अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या 
विभागाकडे दिनांक १६.०१.२०१६ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न 
झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम जेष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 
3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१५१२३११५०१४२७९२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M h Digitally signed by Manohar Bandp 
anohar दया 
‘bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d210258464e6: 20 
Bandpatte a 
(म.रा.बंदपट्टे ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग- 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१ दिनांक ३१ डिसेंबर,२०१५ चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 
अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती अंतरीम सेवाजेष्ठतासूची 
(वेतनश्रेणी-रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००) 


जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख | प्रथम नियुक्तीचा नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा । शौक्षणिक महाराष्ट्र अभिप्राय 
क्रमांक (gata वया पदावरील | (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक अर्हता लोकसेवा 
प्रवर्ग नेमणूकीचा विभागीय परिक्षेव्दारे जेष्ठतेचा आयोगाची 
बदलला दिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव परीक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक दिनांक 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष ) 
दिनांक) 
१ २ ३ 8 4 g 9 ८ ९ १० ११ ११ 
q q श्री.भा.म.भोसळे | गोधंळी २६.०१.१९६८ | १४.०५.१९९७ ससेनि/मलोआ/अधी. १९.०३.२००५ | ३१.०१.२०२६ एम.ए. २७.०४.१९९८ मुंबई 
भ.ज.(ब) १९.०३.२००५ | जि.का.वर्ग-२/ (एम.एस.ड मध्यवर्ती 
ब्ल्यू कारागृह 
२ |२ श्री.क.रा.धोंगडे । आंग्द ०१.०७.१९५५ | १३.०५.१९८० । तु.अ.श्रेणी-२/ ०४.०८.२००६ | ३०.०६.२०१३ बी.ए. माहिती उपलब्ध | से.नि. 
अ.ज. ०४.०८.२००६ १३.०५.१९८० नाही. 
३ le श्री.शे.बो.चवरे | बेलदार 09.09.9844 | २१.०१.१९७६ | रक्षक /२१.०१.१९७६ ०३.११.२०१० | ३०.०६.२०१३ एस.एस.सी | माहिती उपलब्ध | से.नि. 
भ.ज. (बो ०३.११.२०१० ; नाही. 
४ 18 श्री.व.दा.टिकले | तेली २१.०४.१९५५ | ०१.०६.१९८१ । तु.अ.श्रेणी-२/ २७.११.२००६ | ३०.०४.२०१३ बी.काम माहिती उपलब्ध | से.नि. 
इ.मा.व. २७.११.२००६ ०१.०६.१९८१ (एल.एल. | नाही. 
बी. 
५ |५ श्री.स.य.कर्णिक | ब्राम्हण १३.११.१९५६ | २५.०४.१९८१ | लिपिक/ २५.०४.१९८१ | २६.०८.२०१४ | ३०.११.२०१४ बी.कॉम. । माहिती उपलब्ध  से.नि. 
खुला २६.०८.२०१४ नाही. 
६ |e श्री.सं.रा.जाधव | महार १५.११.१९५७ | ०५.१०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३०.११.२०१५ | एम.ए. ११.०४.१९९१ । से.नि. 
अ.जा. २६.०८.२०१४ | 04.90.9820 
७ | श्री.बा.रा.मोरे । मांग १५.०९.१९६१ | १६.१०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३०.०९.२०१९ बी.ए. म.लो.आ.ची धुळे 
अ.जा. २६.०८.२०१४ १६.१०.१९८७ (एम.एस.ड | परीक्षा उत्तीर्ण | जिल्हा 
ब्ल्यु केल्याची नोंद । कारागृह 
आढळून येत 
नाही. 


८. Wz श्री.अ.स.जगताप | माळी १५.१०.१९६० | ०५.१०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३१.१०.२०१८ । बी.कॉम. । म.लो.आ.परीक्षा | मोर्शी खुले 
इ.मा.व. २६.०८.२०१४ | ०५.१०.१९८७ एम.एस.ड | Sieh आहे | जिल्हा 
ब्ल्यु किंवा कसे | कारागृह 
याबाबत नोंद 
आढळून येत 
नाही. 
९ |९ श्री.शि.वि.आचमे | गवंडी ०१.०७.१९५७ | ०५.१०.१९८७ । तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३०.०६.२०१५ | बी.ए. माहिती उपलब्ध | OF. 
इ.मा.व २६.०८.२०१४ | ०५.१०.१९८७ एम.एस.ड | नाही. 
ब्ल्यु 
go | १० श्री.श.शि.शेळके | धनगर ०२.०३.१९६४ । १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रेणी-२/ ३१.०३.२०१५ | ३१.०३.२०२२ बी.कॉम. | १४.०५.१९९७ । येरवडा 
भ.ज.(क) ३१.०३.२०१५ १७.०२.१९९२ खुले 
जिल्हा 
कारागृह 
११ | ११ श्री.सु.नि.किंगरे | ब्राम्हण २१.०८.१९५८ | २५.०४.१९८१ । तु.अ.श्रेणी-२/ 39.03.2094 | ३१.०८.२०१६ ।बी.कॉ.म ।म.ला.आ.परीक्षा | कोल्हापूर 
खुला ३१.०३.२०१५ ०९.०६.१९८६ उत्तीर्ण आहे | मध्यवर्ती 
किंवा कसे | कारागृह 
याबाबत नोंद 
आढळून येत 


नाही. 


